पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 
१२९५ आणि मोटार परिवहन विभागातील ११६ 
अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. पीएळएफ ०११९/ प्र.क्र.२९०/ पोल-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: १८ सप्टेंबर, २०१९. 


संदर्भ:- १) गृह विभाग, शासन निर्णय,क्र. सीआरए- ०६१९/ प्र.क्र.४६/पोल-४,दि. ११.३.२०१९.. 

२) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ११/०९/२०१९. 

३) सह पोलीस आयुक्‍त (प्रशासन), बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्र.पोआ/कक्ष-२(६)/रवका/८७/१९, 

दि.१५.०७.२०१९. 

शासन निर्णय: 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई या कार्यालयातील १२९५अस्थायी पदांना तसेच मोटार परिवहन विभागातील 
नौका शाखेतील ११६ अस्थायी पदांना उपरोक्त संदर्भ क्र १ येथील शासन निर्णयान्वये दि.१.०३.२०१९ ते 
दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या सदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये आता 
प्रशासकीय विभागाच्या नियंत्रणाखालील कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना दि.१.१०.२०१९ ते 
२९.२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुषंगाने, या 
शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्रात नमुद पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई या कार्यालयातील १२९५ अस्थायी पदांना तसेच 
मोटार परिवहन विभागातील नौका शाखेतील ११६ अस्थायी पदांना दि.१.१०.२०१९ पासून दि.२९.०२.२०२० पर्यंत 
खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 

१) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ Raa नाही व पदे 

ज्या कारणासाठी, अटी व शर्तीचे अधीन राहून मंजूर केली आहेत त्यांचे पालन करण्यात आले आहे. 

२) वित्त विभाग, पदनि-२०१५/प्र.क्र.४/१५/वित्तीय सुधारणा-१, दि.२०/२/२०१५ नुसार विहित केलेल्या 

अटींचे व शर्तीचे कटाक्षाने पाळन करण्यात येईल व त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल. 

३) विहित मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास व अस्थायी पदांना त्या पुढील 

कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्त्यांचा प्रश्न 

निर्माण झाल्यास ती जबाबदारी पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई यांची राहील. 


४) अस्थायी पदांचे वेतन व भत्त्यांवरील खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएलएफ ०११९/ प्र.क्र.२९०/ पोल-४ 

२. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग, मागणी क्रमांक बी-१ लेखाशिर्ष "२०५५-पोलीस, १०८ राज्य मुख्यालय 
पोलीस (०२) शहर पोलीस (०२) (०१) आस्थापना (दत्तमत) (अनिवार्य) (२०५५००९७) ०१-वेतन” या लेखाशीर्षाखाली 
सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दि.११/०९/२०१९ अन्वये मंत्रालयीन प्रशायकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९२३१६१३१४८७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Somnath V. 


Potare 
S omna t h ment Of Maharashtra, ou=Home 
Dep. postalCode=400032, st=! 


2.5.4.20=4d677ded1 bc3bed55a48ddbdaad925a665 1¢5d43a12 
d84cf305d3ff791ea7f1 


17e9c3c1ef20b007fefc5a1fl ec0e69f061648d4F 
a ५ a Nn (0 a [| e 897d5822e9f0e56899502e0, cn=Somnath Vasant Potare 


Date: 2019.09.23 16:18:11 +05'30' 


(सोमनाथ पोटरे) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


१. पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई. 

२. महाळेखापाल,महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),मुंबई. 
३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

४. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

५. वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तीय सुधारणा-१),मंत्रालय, मुंबई. 

६. कार्यासन अधिकारी (पोल-३/पोल-५ब),गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवडनस्ती/ (पोल-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. पीएहएफ ०११९/प्र.क्र.२९०/पोलळ ४, दि. १८/०९/२०१९ सोबतचे विवरणपत्र (अ) 
TIO आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील १२९५ अस्थायी पदांना दि. ०१.१०.२०१९९ ते दि.२९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत प्रस्तावित पदांचे विवरणपत्र 


(पोल-४) 
अ.क्र शिळ [i प्रस्तावित पदे | पदे निर्मीतीचा शा.नि.क्र व दिनांव मागील वर्षाचा मुदतवाढीचा शा.नि.क्र. व दिनांव 
'पदनाम पदसंख्या 
| 8 | 3 v ष्‌ & a eee) 
ee पंदेश विभागासाठी स.पो.नि. ax पबी २ / पीडब्लुएस-२०३८/८५१२,दि.२५.१२.६९ १४ शा.नि.गृह वि.क्र. सीआरए-०६१९/प्र.क्र.४६/पोल-४, 
एकुण By स.पो.नि.श्रीणीवाढ दि.११.०३.२०१९ 
२ बृहन्मुंबई पोलीस दलासाठं पो.ह.चालक ०३ मटीएस-०१९२/२५२/(२७) पोल-४ दि. २६.०६.९२ शा.नि.गृह वि.क्र. सोआरए-०६१९/प्र.क्र.४६/पोल-४, 
पदांची निर्मीती पो.शि.चालक १० दि.११.०३.२०१९ 
एकुण १३ 
३ बृहन्मुंबई पोलीस दलासाठं पो.नि.बि.ता.स. अभियांत्रीको g - पीडब्लुएस-०१९१/३२४/(१४)/पोल-४, शा.नि.गृह वि.क्र. सीआरए-०६१९/प्र.क्र. ४६/पोल-४, 
पदांची निर्मीती पो.उपनि.बि.ता.स. अभियांत्रीको २ दि.२५.०६.९२ दि.११.०३.२०१९ 
| SAT १० 
प्रमुख यंत्रचालक v 
¥ 
एकुण २९ 
डड पोलीस आयुक्‍त बृहन्मुंब स.पो.आ.बि.(इंजिनिअर) g शा.नि.गृह वि.क्र.पौईक्‍्यु ०१९३/३५०(१५)/पोल-४, दि.२९.०३.९३ शा.नि.गृह वि.क्र. सोआरए-०६१९/प्र.क्र.४६/पोल-४, 
यांच्या आस्थापनेवर नियंत्रण स.पो.आ.कार्य. ¥ दि.११.०३.२०१९ 
कक्ष निर्माण करणेबाबत पो.नि.बि.ता.स. २ 
पो.नि.बि.बाहतुक ¥ 
| पो.निकार्यकारी | By 
| पो.उपनि.बिनतारी (इंजिनिअर) | é 
पो.उर्पान (वायरलेस Bit) Ro 
| पो.उपनिकार्यकारी | १३४ 
पो.जमादार(रेडीओ मेकॅनिक) ष्र 
प्रमुख वायरलेस ऑप Bw 
| पोर्श | शप 
पो.ह.ले. १५ 
प्रशा.अधिकारी १ 
वायरलेस ऑप ष्र 
पो.शि.चालक ७ 
पो.शि.सुरक्षा ३० 
| acre १५ 
| RTH BY 
| ier | | २ 
| कनिष्ठलिपीके | ¥ 
पो.शि,चालक Ro 
एकुण ४३९ 


गुन्हे शाखेतील गुन्हे संगणक पर्यवेक्षक(पो.नि.) डड शा.नि.गृह वि.क्र. सोओएस ०१९३/२५४/नवा-४६/पोल-४, शा.नि.गृह वि.क्र. सोआरए-०६१९/प्र.क्र.४६/पोल-४, 
कायप्रणाली शाखेसाठी १६ संगणक चालक (पो.ह.ले.) ७१ दि.८.७.९३ व दि.२०.८.९३ दि.११.०३.२०१९ 
संगणक खरेदी करणे व पो.शि,चालक २ 
आवश्यक पदे निर्माण करणे एकुण | we \9 
मोटार परिवहन विभागाती स.पो.आ.(मो.प.वि.) १ शा.नि.गृह वि.क्र.एमटीएस ०१९२/२५७/नवा ४७/पोल-४ शा.नि.गृह वि.क्र. सीआरए-०६१९/प्र.क्र.४६/पोल-४, 
गाड्यांच्या देखभालीसाठी पो.नि.(मो.प) डू दि.३.९.९३ शा.नि.गृह वि.क्र.पीएमएन दि.११.०३.२०१९ 
तांत्रिक कार्यवारी वर्ग पो.उप.नि(तांत्रिक) ष्‌ ०३९७/सीआर४७४/पोल-५ ब दि.१५.७.२००० अन्वये 
स.पो.उप.नि(तांत्रिक) 22 पो.शि.तांत्रिकाच्या ३० पदांपैकी ८ पदे पो.ना.तांत्रिक म्हणुन 
पो.ह.(तांत्रिव २५ श्रेणबाढ केली तसेच पो.शि.स्वच्छकाच्या १५ पदांपैकी ५ पदे 
पो.ह.ले.(तांत्रिक) ¥ पो.ना.तांत्रिक व ३ पदे 
पो.ह.चालक By 
पो.शि.(तांत्रिक) Ro 
पो.शि.स्वच्छक डु 
पो.शि.चालक २५ 
पो.ना.(तांत्रिक) १३ 
एकुण १२९ 
विशेष शाखा १ साठीघातपात | पोनि. | १ शा.नि.गृह वि.डीबोजी-०१९२/२७३२/नवा ५/पोल-४ दि.९.७.९३ शा.नि.गृह वि.क्र. सीआरए-०६१९/प्र.क्र.४६/पोल-४, 
विरोधी बॉम्ब शोधक श्‍वान पो.उप.नि.(प्रशिक्षक) नि पो.उप.नि.(प्र)५ पदे शा.नि.गृह वि.क्र उमटीएस ०१९८/१३८/२४ दि.११.०३.२०१९ 
पथक निर्माण करण्याबाबत पो.ह.निशस्त्र (हॅन्डलर्स) श्ट पोल-४ दि.१६.२.९८ अन्वये मुदतवाढ व १ पद 
पो शि चालक द शा.नि.क्र.आरटीएस ०३९८/प्र.क्र.२९/पोल ५ अ दि. २.१२.९८ 
स्वच्छक (केनलमन) q अन्वये Pastas १६ पो.ह.(नि) हॅन्डलर्स 
एकुण ३७ 
मोटार परिबहन विभागाती पो.उप.नि.(मो.प) g शा.नि.गृह वि.डीबोजी-०१९२/२४५९/२६ पोल ४ दि.२५.८.९४ शा.नि.गृह वि.क्र. सोआरए-०६१९/प्र.क्र.४६/पोल-४, 
गाड्यांच्या देखभालीसाठी स.पो.उप.नि.(तांत्रिक) १२ शा.नि.गृह वि.क्र.पीएमएन ०३९७/सीआर४७४/पोल-५ ब दि.११.०३.२०१९ 
तांत्रिक कर्मचारी वर्ग मंजुर स.पो.उप.नि.(भांडार) ¥ दि.१५.७.२००० अन्वये पो.शि.चा.१७० पदांमधुन ८० पदे 
करणेबाबत स.पो.उप.नि.(चालक) Go पो.ना.चा.३५ पदे पो.ह.चा.३५ पदे स.पो.उप.नि.चा म्हणुन तसेच 
पो.ह. (तांत्रिक) २३ २५ पो.शि.(स्वच्छक) च्या पदांपैकी ८ पदे पो.ना. 
पो.ह.(भांडार) ३ 
पो.ह.(चालक) १०० 
पो.ना. (तांत्रिक) श्र 
पो.ना.(भांडार) १ 
पो.ना.(चालक) Zo 
पो.शि.(स्वच्छक) ९ 
पो.शि. (तांत्रिक) २० 
पो.शि.(भांडार) १२ 
पो.शि.(चालक) २० 
एकुण ३३ 


शा.नि.गृह वि.क्र. सीआरए-०६१९/प्र.क्र.४६/पोल- 


९ बृहन्मुंबई पोलीस दलाच्या स.पो.उप.नि. १ शा.नि.क्र.एमटीएस-०१९४/३०२१/(२४)/ पोल ४ दि.२५.८.९५ 
मोटार परिवहन विभागासाठी स.पो.उप.नि.(तांत्रिक) १ अन्वये पदे मंजूरी शा.नि.गू.वि.क्र.पीएमएन ४, दि.११.०३.२०१९ 
पदनिर्मीती स.पो.उप.नि.(चालक) २५ ०३९७/सीआर४७४/पोल-५ ब दि.१५.७.२००० अन्वये ७५ 
पो.ह.(चालक) दष पो.शि.चालकाच्या. पदांपैकी १९ पदे पो.ना.चा.१५ पदे पो.ह.चा.१५ 
पो.ह.(भांडार) 2 पदे स.पो.उप.नि.चा म्हणुन श्रेणी बाढ केली आहेत. २००१-२००२ 
qe. (तांत्रिक) र मध्ये पो.शि.चा. ची १० पदे कमी करून स.पो.उप.नि.चा म्हणुन 
पो.ना.(चालक) १९ श्रेणी वाढ. 
पो.शि.(चालक) १६ 
पो.शि.(स्वच्छक) ३ 
पो.शि. (तांत्रिक) २ 
प्रमुख लिपीव १ 
|. वरिष्ठलिपीक | | १ 
| कनिष्ठलिपोक | २ 
| टंकलेखक | १ 
एकुण ९४० 
१० पोलीस आयुक्‍त बृहन्मुंब ee पीडब्लुएस ०१९२/५४७/(१०) पोल-४ दि. १८.९.९५ शा.नि.गृह वि.क्र. सीआरए-०६१९/प्र.क्र.४६/पोल- 
यांचे आस्थापनेवर एकुण BY ४, दि.११.०३.२०१९ 
आरटीपीसी ची पदे निर्माण 
करणे. 
११ बृहन्मुंबई पोलीस दलासाठं स.पो.उप.नि.चालक ¥o मटीएस ०१९४/३०९०/(२६) पोल-४ दि. ३२१.८.९५ शा.नि.गृह वि.क्र. सोौआरए-०६१९/प्र.क्र. ४६/पोल- 
अतिरिक्‍त वाहने साधन पो.शि.चालक १० शा.नि.गृ.वि.क्र.पीएमएन ०३९७/सीआर४७४/पोल-५ ब ४, दि.११.०३.२०१९ 
सामुग्री व वाहन चालकाची एकुण ष्ठ दि.१५.७.२००० अन्वये सन २००१-२००२ या वित्तीय वर्षामध्ये 
पदे निर्माण करणे. पा.शि.चालकाची ४० पदे कमी करून स.पो.उप.नि. चालकाच्या 
४० पदांना श्रेणीवाढ देण्यात आली. 
१२ हकक वमानतळ पो.शि.चालक 2 मटीएस ०१७९/१७४३०/पोल-४ दि.२४.८.८० शा.नि.गृह वि.क्र. सीआरए-०६१९/प्र.क्र.४६/पोल- 
एकुण २ ४, दि.११.०३.२०१९ 
१३ रा.रा.पो.ब., बिनतारी संदेश स.पो.नि. १६ पोमसं/२६/८२१४/सपोनि/०२, दि. ४.५.२००२ अन्वये पोलीस शा.नि.गृह वि.क्र. सोआरए-०६१९/प्र.क्र.४६/पोल- 
विभाग, मोटार परिवहन एकुण १६ आयुक्‍त बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवर सपोनि पदाचे वाटप ४, दि.११.०३.२०१९ 
विभागातील रासपोनि पदाचे शा.नि.क्र. ०३९७/ सीआर४७४/पोल-५ ब दि.१५.७.२००० 
निशस्त्र सपोनिच्या संवर्गात अन्वये पोउर्पाने ची पदे सपोनि पदी श्रेणीवाढ. 
टप्या टप्याने वर्गीकरण करणे 
एकुण १२९५ 


गृह विभाग शासन निर्णय पीएळएफ ०११९/प्र.क्र.२९०/पोल ४,दि. १८/०९/२०१९ सोबतचे विवरणपत्र (ब) पोळीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांचे 
आस्थापनेवरील ११६ अस्थायी पदांना दि. ०१.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत प्रस्तावित पदांचे विवरणपत्र. 


अ.क्र. पदनाम पद संख्या पद निर्मितीचा शासन निर्णय प्थायी पदांना मुदतवाढ 
मिळाल्याचा शासन निर्णय 
शि पोलीस उप निरीक्षक सेकंड क्लास मास्टर QC पटीएस-०३११/४५०/प्र.क्र.२८४/पोल-४, | शा.नि.गृह fam. सीआरए- 
दि.१७.०९.२०११ ०६१९/प्र.क्र.४६/पोल-४, 
दि.११.०३.२०१९ 
२ पोलीस उप निरीक्षक फर्स्ट क्लास इंजिन QC 
ड्रायव्हर 

एकूण ११६ 


